महान मुष्ठियोद्धा मुहम्मद अली 
लेखक: मायकल बर्गन ; चित्रे: ब्रायन बास्कल 

मराठी : सुशील मेन्सन 


राम तिला सा मुहम्मद अली 


प्रकरण 1 
कॅसियसचा जन्म 


तरुण वयात क्ले खूप 
चळवळ्या होता. त्याला 
गप्पा मारायला , फिरायला 

खूप आवडे. 


महम्मद अलीचे मूळ नाव होते कॅसियस क्ले. 1942 
साली अमेरिकेच्या केंटकी राज्यातील लुईव्हिल शहरात तो 

जन्मला. दर आठवड्याला, कॅसियस आणि त्याचा भाऊ 
| रुडी याला त्यांची आई रविवारच्या शाळेत घेऊन जाई . 


चल , सिनेमा 
बघायला जाऊ . 


सिनेमा संपल्यावर .... 


कॅसियस , बाबांना 
सांग , आज शाळेत 
काय शिकलास . 


कॅसियस , हे बघ ! 


आपण नेहमी 

दयाळूपणा 
दाखवावा. सर्वांशी 
प्रेमाने वागावे. 


कुणीतरी माझी 
बाईक चोरली. 


छान! आयुष्यात जे 
काही करशील त्यात 
सर्वोत्तम बनण्याचा 

प्रयत्न कर. 


पोलीस अधिकारी जो मार्टीन थियेटरच्या 
तळघरात मुष्ठियुद्ध ( बॉक्सिंग ) शिकवतो , 

हे क्लेला माहीत होते . . 
मी चोरांना बदडून 

काढेन . 


मी इथल्या जीममध्ये 
मुष्ठियुद्ध शिकवतो. तू 

शिकणार? 


गोरे लोक 
आफ्रिकी- अमेरिकी 
लोकांचा तिरस्कार 
करतात , हे क्लेला 
दिसत असे. त्याचे 

वडील त्याला 
याबद्दल सांगत . 


तू काळा आहेस 
म्हणून लोक तुझ्याशी 
कसेही वागोत , तुला 

नेहमी स्वत : चा 
अभिमानच वाटला 

पाहिजे . 


आधी लढायचं कसं , हे तर 
शिक ! तेव्हाच तू शत्रुला 
आव्हान देऊ शकशील . 


हो बाबा . 


हो नक्कीच! 


1960 साली रोम ऑलिंपिकमध्ये मष्ठियुद्ध 

खेळण्यासाठी क्लेची निवड झाली. 


क्ले मार्टिनकडून प्रशिक्षण घेऊ 
लागला . सहा आठवड्यानंतर , क्ले 
त्याचा पहिलाच सामना जिंकला. 


एक दिवस मी जगातील 

सर्वोत्तम मष्ठियोद्धा 
बनेन . त्यावेळी मी तुला 
नवी कार आणि घर 

घेऊन देईन . 


मला 
विमानाचं 


भय 


वाटतं . 


भयावर मात कर आणि 

विमानात बस . 


रोममध्ये क्लेने पहिल्या तीन लढती 
जिंकल्या . मग तो सुवर्णपदकासाठी लढला. 


मग मी पॅराशूट 
घालून विमानात 

बसेन . 


आधी तू आणखी प्रशिक्षण 
घे . तुला अजून बराच 
पल्ला गाठायचाय . 


मला सुवर्ण 
पदक मिळालं . 


आपली क्षमता वाढवण्यासाठी 
क्ले मैलोनमैल दौडत असे . 
आठवड्यातील सहा दिवस तो 
जिममध्ये व्यायाम करत असे . 
17 व्या वर्षांपर्यंत त्याने अनेक 
राष्ट्रीय हौशी स्पर्धा जिंकल्या. 


अमेरिकेत 
परतल्यावर क्लेने 
आपली एक कविता 
म्हणून दाखवली . 


वेगाचा वापर 
केल्यामुळे मी खूप 
चपळ झालोय . 


पायांची एवढी जलद 
हालचाल मी कधी पाहिली 
नाही. त्याचे हातसुद्धा 
वीजेसारखे चालतात . 


अमेरिकाच सर्वोत्तम , हे मनाशी 
ठरवलं , म्हणूनच मी रशियन 
आणि पोलीशांना हरवलं आणि 
अमेरिकेसाठी सुवर्णपदक मिळवलं . 


एंजेलो इंडीला भेटण्याअगोदर क्लेने अनेकांकडे प्रशिक्षण घेतले . 


क्ले लिस्टनविरुद्ध लढत हरणार, असेच सर्वांना वाटत 
होते . खट्द क्लेलासद्धा जिंकण्याची खात्री वाटत नव्हती . 


आधीच्या 
प्रशिक्षकाने 
हालचाली हळू 
कर म्हणून 
सागितलय . 


नाही कॅसियस , तुझा 
चपळपणा हेच तर 
तुझं सर्वात मोठं 
कौशल्य आहे . 


लिस्टन तर बराच 
मजबूत दिसतोय ! 


क्ले त्याच्या बढायांसाठी 
बराच प्रसिद्ध होता . 


पण तो आपले म्हणणे खरे 

करत असे . 1964 पर्यंत 
त्याने 19 लढती जिंकल्या . 


यासाठीच लोक 
या उद्दाम 

त्याला लुईव्हिलचा 
माणसाला मी 

वाचाळवीर 
हरवूनच टाकतो. 

मला लिस्टन हवा. 
म्हणतात . 

मला लिस्टन द्या . 
सन्नी लिस्टन हा जागतिक मष्ठियुद्ध विजेता शक्तिशाली होता . 

1964 साली क्ले आणि लिस्टन यांच्यात लढत ठरली. 


लिस्टन दिसतो 
तितका मजबूत 
नाही काही! 


सातव्या राऊंडमध्ये... 


मी सर्वोत्तम आहे . 


सहन होत नाहीए . 
मी माघार घेतो . 


कुरूप माणसा, 
आठव्या राऊंडमध्ये 
लोळवतो तुला. 


मी तुला दुसऱ्याच 
राऊंडमध्ये लोळवतो. 


क्ले जगातील सर्वोत्तम 
मुष्ठियोद्धा बनला . 


प्रकरण 2 
आणखी एक जीत 


क्ले आणि लिस्टन यांची लढत माल्कम | काही गोरे अमेरिकी लोक हा गट 

एक्स यांनी पाहिली. ते नेशन ऑफ एकतेच्या विरुद्ध हिंसक कारवाया 
इस्लाम या धार्मिक गटाचे सदस्य होते . करतो, असे म्हणत . क्लेने या 
या गटाचा नेता एलिजा महम्मद गोऱ्या गटाचे विचार समजून घेतले . 

लोकांना पापी मानत असे . 


25 मे 1965 रोजी अली आणि लिस्टन यांच्यात पुन्हा 

एकदा लढत झाली. 
माल्कम एक्सने नेशन ऑफ 
इस्लाम गट सोडला. चर्चच्या 
काही लोकांनी त्याला ठार मारलं . 

WALII 
हे लोक 
अलीलासुद्धा 
ठार मारतील . 


ऊठ लिस्टन , 
माझ्याशी लढ . 


| गोयांच्या मनातले 
पूर्वग्रह आपल्याला 
सन्मानाने जगू देत 

नाहीत . 


अल्लाचे अनुयायी 
शांततापूर्ण आयुष्य 
जगू पाहतात . 


त्या रात्री 
अलीने फक्त 

एका 
मिनिटातच 
सर्वोत्तम 
मष्ठियोद्धा 
कोण, हे 
पुन्हा एकदा 
दाखवून दिले . 


माल्कम , 
आयुष्यभर मला 
त्यांच्या पूर्वग्रहांनी 

छळलंय. 


मार्च 1964 मध्ये एलिजा 
मुहम्मदने क्लेचे नामकरण 
मुहम्मद अली असे केले. 


क्ले नेशन ऑफ 
इस्लाम गटाशी 

एकनिष्ठ 
राहिल्यामुळे लोक 
नाराज झाले 


अंssss.... 


माहीत नाही एंजेलो, लोक 

माझं हे नवं नाव का 
स्वीकारत नाहीत . गोऱ्या 
लोकांनी मला सन्मानाने 
वागवावं . मी काही त्यांचा 
तिरस्कार करत नाही. 


माहीतीय रे मित्रा ! 


1966 साली व्हिएतनाम देशाविरुद्ध सुरू झालेल्या 
युद्धात अमेरिकी सैन्यात भरती होण्याचा आदेश 

अलीला मिळाला . 

जोवर तुझ्यावर हल्ला 
होत नाही तोवरच 
तुझा धर्म युद्धाला 
विरोध करतो. 


28 एप्रिल रोजी अली टेक्सास 

राज्यातील ह्यूस्टन या 
सैन्यतळावर हजर झाला . 


धार्मिक कारणांमुळे आपल्याला 
सैन्यात दाखल करूं नये, हे कारण 
अलीने सरकारला दिले . 1967 साली 
त्याचा हा दावा अमान्य झाला. 


हो बरोबर . माझा 
व्हिएतनामी लोकांशी 
काही झगडा नाही . 


अलीने सैन्यात दाखल होण्यास 
नकार दिला. त्यामुळे त्याला 
नापसंत करणारे अमेरिकी लोक 

चिडले . 


तुम्ही सगळे अमेरिकी 
सैन्यात दाखल होणार 

आहात . तुमचं नाव 
पुकारल्यावर पुढे या . 


लोकांना एवढा राग का 
येतोय ? कारण मला जे 
योग्य वाटतंय , तेच मी 

करतोय . 


भेकडा, तुला तर 
व्हिएतनाममध्ये 
लढायला पाठवलंच 

पाहिजे. 


सैन्यात भरती व्हायला नकार 
दिल्यामुळे अलीला अटक झाली. 


कॅसियस मार्सेलस क्ले . 


मला सैन्यात जायचं नाही. हे युद्धच 

चुकीचं आहे. 


हे नाव माझं 
नाही. मी पुढे 
जाणार नाही . 


मष्ठियुद्ध हिंसक 

नाही का ? 


मष्ठियुद्ध हा खेळ आहे . 
त्यात कुणी कुणाचा 
जीव घेत नाही . 


युद्धात लढण्यापेक्षा 
मी जेलमध्ये जाईन . 
हे युद्ध चुकीचं आहे . 


युद्धाला विरोध करणाऱ्या तरुण वर्गाला अली हा नायक वाटू लागला . 
पण अनेक गोरे तसेच कृष्णवर्णीय यांना अलीची भूमिका पटली नाही . 


सैन्यात दाखल होण्यास नकार दिल्याने 

अलीचे खूप नुकसान झाले . 


अलीच्या वकिलांनी या निर्णयाविरुद्ध दावा दाखल केला. यादरम्यान , 
अलीने प्रसिद्ध मष्ठियोद्धा रॉकी मर्सियानोसोबत एक सिनेमा बनवला . 


- न्यूयॉर्क राज्य मष्ठियुद्ध 

आयोगाने तुझा 
। मष्ठियुद्धाचा परवाना आणि 
सर्वोत्तम दर्जा काढून 

घेतलाय . 


त्याने माझं काहीच बिघडत नाही, 
एंजलो. माझा धर्म मुष्ठियुद्धापेक्षा 

जास्त महत्त्वाचा आहे . 


ही काही 
खरीखुरी लढत 


नाही . 


पण या रिंगणात 
पाय ठेवल्यावर 
छान वाटतं ! 


1970 पर्यंत , अमेरिकेत व्हिएतनाम 
युद्धाच्या विरोधी सूर उमटू लागले . 
अलीबाबतही लोकांचे मत बदलू लागले. 


जॉर्जिया राज्याने 
तुला मुष्ठियुद्धाची 
परवानगी दिलीय . 


सर्व राज्यांनी अलीच्या मष्ठियुद्धावर 
निर्बंध घातले. काही क्रीडापत्रकारांनी 
आणि राजकारण्यांनी अलीला देशद्रोही 
ठरवले. पण मार्टिन ल्यूथर किंग 
ज्यूनिअर याने अलीचे समर्थन केले. 


20 जून 1967 रोजी , सैन्यात 

दाखल होण्यास नकार 
दिल्यावरून न्यायाधिशांनी 
अलीला सजा सुनावली. 


26 ऑक्टोबर 1970 
रोजी अलीने जेरी 
क्वारीविरुद्ध लढत 
जिंकली. अमेरिकी 

सुप्रीम कोर्टाने 
अलीवरचा खटला 
काढून घेतला. 


पाच वर्ष 
तुरुंगवास आणि 
10, 000 डॉलर 


दंड . 


आपल्या तत्वांसाठी त्याने 
प्रसिद्धी, पैसा या सगळ्यांवर 

पाणी सोडलं . 


मी अजूनही उत्तम 
खेळतोय . मी पुन्हा 
सर्वोत्तम मष्ठियोद्धा 


प्रकरण 3 


मार्च 8, 1971 रोजी न्यूयॉर्कमध्ये अली आणि फ्रेझीयर यांच्यात लढत 
झाली. दोघांनी त्यापूर्वी कुठल्याही लढतीत हार पत्करली नव्हती . 


हार आणि जीत 


त्यावेळी जो फ्रेझीयर हा जगातील सर्वोत्तम 
मुष्ठियोद्धा होता. त्याची आणि अलीची लढत 
| ठरली . अली पुन्हा मष्ठियुद्धात पारंगत झाला . 


ये मित्रा , मला 
तुझा सर्वोत्तम 
खेळ बघायचाय . 


| पण 11 व्या राऊंडमध्ये.... 


पण 11 व्या राऊंडमध्ये.... 


। मग 15व्या राऊंडमध्ये. 


मग 15व्या राऊंडमध्ये.... 


तुम्हाला कदाचित खरं 

वाटणार नाही , मी 
फ्रेझीयरला संपवून टाकेन . 


मुष्ठियुद्धापासून दूर असताना अलीने 
आपल्या शैलीत बदल केला. त्याचे 
डॉक्टर , फर्डी पचेकोनसार अलीचे 
शरीर पहिल्यासारखे राहिले नव्हते . 


तू काही 
सर्वोत्तम 
नाहीस 


माझ्या काही ठोशांतच फ्रेझीयरचा 

खेळ संपून जाईल. 


तुला काय 
वाटतं, फर्जी 


सावध राहा , महम्मद. 
तुला वर्मी मार लागू 

शकतो. 


10 वर्षांत 
पहिल्यांदाच 
अली हरला. 
पढच्याच 
दिवशी 
त्याने 
पत्रकारांशी 

गप्पा 
मारल्या . 


वाटलं नव्हतं 
मी हरेन . 

मला 
फ्रेझीयरशी 

पुन्हा 
लढायला 
आवडेल . 


तो मजबूत आहे पण 
धीमा आहे . त्याचे हात 
खूप मऊ झालेयत . 


पढच्या दोन वर्षात अलीने 10 लढती सहजपणे जिंकल्या. या लढतींतील 
बरेचसे प्रतिस्पर्धी मोठे मुष्ठियोद्धा नव्हते . पण 1973 साली अली केन 
___ नॉर्टन या मुष्ठियोद्ध्याविरुद्ध लढला. दुसऱ्या राऊंडमध्ये.... 


यानंतर जॉर्ज फोरमनविरुद्ध लढण्यासाठी अलीने प्रशिक्षण घेतले. 

जंगलातील गडगडाट म्हटली गेलेली ही लढत आफ्रिकेतील झैरे 
देशात झाली . आफ्रिकेतील लोकांनी अलीचा खेळ बारकाईने पाहिला . 


त्याने बरंच 
मारलं तुला . 


तू फोरमनला कसं हाताळशील ? 
तो तरूण आणि बळकट आहे . 

भंग्यासारखं घुमत राहा , 
मधमाशीसारखा दंश कर 

त्याचे डोळे जे पाह 
शकत नाही , त्याला तो 

मारू शकत नाही . 
अलीने मुष्ठियुद्धाचा रोप - अ-डोप डावपेच वापरला 


तुझा जबडा 
फाटलाय. 


मी माघार 


घेतो. 


अली नॉर्टनविरुद्ध ही लढत 
हरला. पण पुन्हा झालेल्या 
लढतीत मात्र तो जिकला. 


झुलत राहा फोरमन . 
लवकरच तू थकून 

जाशील . 


1974 साली अली पुन्हा जो 
फ्रेझीयरविरुद्ध लढला . त्यावेळी 
फ्रेझीयर सर्वोत्तम नव्हता. पण 
अलीला त्याचा बदला घ्यायचा होता . 


सर्वानुमते, अलीला 
विजेता ठरवण्यात 

आले. 


अलीने आठव्या राऊंडमध्येच फोरमनला 
चीत केले आणि तो पुन्हा एकदा 
सर्वोत्तम मुष्ठियोद्धा ठरला. 


पण ही काही मोठी लढत 
नव्हती, त्यांच्या पहिल्या 

लढतीसारखी! 


आम्ही निघालो तेव्हा अली 
अमेरिकेचा होता. पण आता 
तो संपूर्ण जगाचा झालाय . 


1 ऑक्टोबर 1975 रोजी फिलिपिन्समधील मनिला येथे अली आणि 
फ्रेझीयर यांच्यात लढत झाली. या लढतीला मनिलातील थ्रीलर म्हटले गेले. 


पुढची दोन वर्षे अलीने आपले सर्वोत्तम स्थान कायम 
राखले. पण रिंगणाच्या बाहेर काही वेगळेच घडत होते . 

सकाळी 
उठल्याउठल्या माझ्या 
हाताला मुंग्या येतात . 


आणि बोलताना तू 
चाचरतोससुद्धा! 


ROUN 


रिंगणातही लोकांना अलीतील बदल लक्षात आला. 
एव्हाना अलीने 

प्रतिस्पर्ध्याला 
संपवायला हवं होतं . 


ROUND ROUND 


अलीचं वय 
होत चाललंय. 


15 फेब्रुवारी 1978 रोजी खास प्रशिक्षण न 
घेताच अली लिओन स्पिंक्सशी लढला. 


पण त्याला याची किंमत 

चुकवावी लागली . 


14व्या राऊंडमध्ये त्यांनी एकमेकांना बरेच ठोसे मारले . 


बस एंजेलो , माझे ग्लोव्हज 
काढ. मी आणखी लढू शकत 

नाही. 


सोड ना ! तू 

नक्की 
जिंकशील बघ . 


त्याची गरज 
नाही . फ्रेझीयरने 
माघार घेतलीय . 


पुढच्याच सकाळी अली पुन्हा 
लढण्यासाठी मेहनत करू लागला. 


पण 1980 साली अली नवा 
सर्वोत्तम मष्ठियोद्धा लॅरी 
होम्सविरुद्ध लढायला पुन्हा 

रिंगणात उतरला . 


अली तेव्हा 38 वर्षांचा होता . होम्स 
तरूण आणि चपळ होता. अली 
होम्सला हरवू शकला नाही. 11 

राऊंडनंतर .... 


मला पुन्हा सर्वोत्तम 

मष्ठियोद्धा 
बनायचंय 


सात महिन्यांनंतर, अली आणि स्पिंक्स यांच्यातील 
लढत पाहाण्यासाठी तब्बल 63, 000 लोक जमले. 

बरेच लोक अलीला पाठिंबा देत होते . 


होम्सशी कसं लढायचं , 
एका हाताने की दोन्ही 

हातांनी ? 


बघ मुहम्मद , तू 
आता थकलायस , 
पर्वीसारखा लढ़ 
शकत नाहीस. 


11 डिसेंबर 1981 रोजी अली ट्रेवर बर्बिकशी झालेली 
लढत हरला. त्याने निवृत्त होत असल्याचे जाहीर 

केले. 
पुन्हा लढायची इच्छा 
आहे का महम्मद ? 


15 राऊंडनंतर .... 


आणि विजेता आहे , 
याआधी तीनदा सर्वोत्तम 
ठरलेला मुष्ठियोद्धा! 


abc 


माझी कारकिर्द आता 
संपलीय , हे मी मान्य 
करायला हवं . 

यावेळी मात्र अलीने आपला 
शब्द पाळला . तो पुन्हा कधीही 

मुष्ठियुद्ध खेळला नाही. 


या लढतीनंतर अली 
मुष्ठियुद्ध खेळातून निवृत्त 

झाला. 


प्रकरण 4 
जगातील सर्वोत्तम 


1986 साली अलीने लुईव्हिलमधील एक परिचित स्त्री लोनी 
विल्यम्सशी लग्न केले आणि त्याच्या आयुष्याला एक चांगले 

वळण मिळाले. 


निवृत्तीनंतरही एक खेळाडू म्हणून अलीची 

लोकप्रियता कायम राहीली . त्याने 
गरीबांसाठी देणग्या गोळा केल्या . त्याला 
बऱ्याच संकटांनाही तोंड द्यावे लागले . 

अजूनही बोलताना मी 
चाचरतो आणि माझे हात 

थरथरतात. 


एवढी मेहनत घेऊ 
नकोस, मुहम्मद . 
काळजी घे स्वत: ची . 


या आजाराला 
माझ्यावर स्वार होऊ 
देणार नाही मी , लोनी . 


तुला पार्किंसन्स आजार 

झालाय . औषधामुळे 
तुला बरं वाटेल . पण हा 
आजार बरा होऊ शकत 

नाही . 


1990 च्या सुमारास , अलीची तब्येत 
अधिकच बिघडली . तो क्वचितच बोलत 
असे . पण आपल्या चाहत्यांना मात्र तो 

वेळ देत असे . 


अली खूप धार्मिकही झाला . 
त्याने आजन्म मुस्लिम 
धर्माचे पालन केले . 


मुष्ठियुद्धामुळे मला 
हा आजार झाला का ? 


नाही, पार्किंसन्स 
कुणालाही होऊ शकतो. 


त्याला पैशाची अडचणही जाणवली . 


तू लाखो डॉलर कमावलेस , 

ते कुठे गेले? 


गरजू लोकांना मी 
पैसे द्यायचो . 


धन्यवाद , चॅम्प ! 


तो दिवसातून पाचवेळा 
प्रार्थना करत असे आणि 
पवित्र कुराण वाचत असे . 


बरं, आता तुझ्याकडे फार 
काही शिल्लकही नाही . 


24 


इतराना मदत करण्यासाठी अली जगभर भटकला. 1990 साली 
अलीने इराकी सरकारला त्यांनी ओलीस ठेवलेल्या अमेरिकी 

___ लोकांची सुटका करण्यास राजी केले . 
आमची सुटका होण्यासाठी मदत 

तुम्ही सुरक्षित आहात, हेच 
केल्याबद्दल आभार मुहम्मद . 

माझ्यासाठी पुरेसं आहे . 
काय करू तुमच्यासाठी ? 


2002 साली युनोने अलीला शांतीचा 

दूत म्हणून अफगाणिस्तानला 
पाठवले . पण आजारामुळे तो नीट 

बोलू शकला नाही. 


अली याच्याकडून 
आलेला हा संदेश मी 
वाचन दाखवते . 


तुम्ही 
अफगाणिस्तानचा 

आत्मा आहात.... 
आजारपणातही अलीने वर्षातून 200 
दिवस भटकंती केली . देणगी म्हणून 
आपल्या कलाकृती आणि सह्या दान केल्या. 


1996 साली जॉर्जिया राज्यातील अटलांटा 
शहरात होणाऱ्या उन्हाळी ऑलिंपिकची ज्योत 

पेटवण्याचा मान अलीला मिळाला . 


मी हे नाही करू शकत . 
मला पार्किंसन्स आहे . 


कसल चित्र 
काढतोयस ? 


हा फ्रेझीयर 
आणि हा मी ! 


तिथे लोक तुझ्या 
___ कारकिर्दिसाठी 
तुला मानवंदना 

देतील. 


आता कुठे 
माझं आयुष्य 
सरू झालय. 

अब 


ज्योत कोण पेटवणार , हे लोकांना माहीत 
नव्हते. अचानक हातात मशाल धरलेल्या 
अलीने मैदानात प्रवेश करताच लोक 
बेभान होऊन टाळ्या वाजवू लागले. 


आपल्या मुष्ठियुद्धाच्या कौशल्यामुळे अली 

जगप्रसिद्ध झाला . त्याला लोकांना खुश 
करायला, त्यांचा विश्वास जिंकायला आवडत 
असे . लोकांसाठी तो नेहमीच एक महान 

खेळाडू राहिला. 


26 


. . 


. . . 


. 


. 00000OOOO 


. 


. 


0 


TO 


. 


0000 


004-0 


000000000000 
. 000000000000000000000 . 0006 
4OAAAAAAAATATTOOOOOOOM 

66 


.06. 


. . . . . . 
0000 . 00000046OUTOSHOO 600 
. 000000000000000 06600 . . 


DO 


. 


. 


60 . 
6000 . 
6666 


. 


. 


. 


मुहम्मद अली 


000 000. 

000000000000000000 .00000.00.... 

000000000000000................ .................................. 

.....0000000000000000000000000000000 

... ............................0900900. ...........................0000000000 

................. 


• महम्मद अलीचे मूळ नाव कॅसियस क्ले होते . त्याचा 

जन्म 17 जानेवारी 1942 साली झाला. इ. स . 622 
साली महम्मद नावाच्या व्यक्तिने इस्लाम धर्माची 
स्थापना केली होती. 
मुहम्मद नावाचा अर्थ आहे, “ कौतुकास्पद ” तर अली हे । 
एका नेत्याचे नाव होते , त्याचा अर्थ आहे, “सर्वोच्च ". 
मष्ठियुद्धातील रोप - अ- डोप या डावपेचासोबत अलीने 
अली शफल नावाचा एक डावपेच शोधला. यात पावले 
जलद पढे- मागे करून तो प्रतिस्पर्ध्याला गोंधळात 
टाकत असे . 
त्याच्या कारकिर्दीत अली 56 वेळा जिंकला आणि 5 
वेळा हरला. 37 लढतींमध्ये त्याने प्रतिस्पर्ध्याला केवळ 
एकाच ठोश्यात गारद केले. 
अलीला नऊ मुले झाली . त्याची मुलगी लैला हीदेखील 

एक मष्ठियोद्धा आहे . 
• मष्ठियद्धामध्ये खेळाच्या वजनानुसार गट असतात . 

लाईटवेट प्रकारात 48 किलोपेक्षा कमी वजनाचे तर 
हेवीवेट प्रकारात 86 किलोपेक्षा जास्त वजनाचे खेळाडू 
असतात . 
अलीला वेगवेगळे डावपेच आखायला खुप आवडत 
असे . पण नंतर तो त्यांमागचे गपीत उघड करत असे . 
डावपेच खेळून कुणाला फसवू नये , अशी मुस्लिम 
लोकांची श्रद्धा आहे . 


आज डॉक्टर मानतात की अलीला झालेला पार्किंसन्स ही 
विकृती नसून आजार आहे. हा आजार बरा होऊ शकत 
नाही . औषधे आजारी व्यक्तिच्या फक्त अवयवांची थरथर 
कमी करू शकतात . 
2003 साली अलीविषयी गोट ( GOAT - Greatest Of All Time ) 
नावाचे पुस्तक प्रकाशित झाले. त्याच्या फक्त 10 , 000 प्रती 
छापण्यात आल्या होत्या . प्रत्येक पुस्तकाचे वजन 34 किलो 
होते आणि त्यावर अलीची स्वाक्षरी होती . पुस्तकाच्या काही 
प्रतींची विक्री 12, 500 डॉलरना झाली . 
2005 साली केंटकी राज्यातील लुईव्हिल शहरात महम्मद 
अली केंद्र स्थापन करण्यात आले. तिथे सन्मापूर्वक 
जगण्यासाठी आणि आशावादी राहाण्यासाठी प्रशिक्षण 
कार्यक्रम राबवले जातात . 
2005 साली अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी अलीला प्रेसिडेंशीयल 
मेडल ऑफ फ्रिडम हा अमेरिकेचा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार 
प्रदान केला. 


..................... ............................... 

000000000000000000000000000000000000000000000 

.....................0000000000000000000000. 000000000000000.0000000000000000000000000000000000000000000000000 

........0000000000000000000000000 

1000 -09 


Pallet 


. 


2000 


. 


. 


O 


9..ROOO 
. 

... 

00 


. 


. 


. 


. . 


001 


.0000 06. 09. ... 


0 - 0000 . 00 . . . 
000000000000000OOOOOOOOOO 
. . . . . . . . . . . ACOUSTOOOOOOOOOO 


0000 


000 


16040AODOO 


GOOG 

CC 


100 


DOON 


0000 .00 


1900 

90. 0000 


000 


.666 

.. 


0000 


0 . 
. . . 


. .. 

000. 1000.0000 

.. 


. 


0900 


40 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


